डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, नांदेड या 
रुग्णालयांसाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१४३/प्रशा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१ 
दिनांक : १४ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा: १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 

भाग-॥ / उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ 

३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/ 
प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 

४) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/ 
उद्योग-४, दिनांक ०७.०५.२०२१ 

५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र फाईल क्रमांक-संवेशिवस / 
जिवायो/१७०३/२०२४ दिनांक १४.०२.२०२४ 


प्रस्तावना :- 


सदर पत्रान्वये संचालनालयाने डॉ. शंकरराव चव्हाण झासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय्व 
रुग्णालय, नांदेड या संस्थेकरीता प्रस्तुत प्रकरणी शासन निर्णय दि.२३.०६.२०२१ अन्वये जिल्हा वार्षिक 
योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून संस्थेस ३ टेस्ला एम.आर.आय. ही यंत्रसामुग्री खरेदी रु.१९.०० कोटी 
इतक्या किंमतीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.सदर यंत्रखरेदीची निविदा प्रकिया तांत्रिक 
कारणास्तव रद्द करून सदर निधी संस्थेच्या खात्यात जमा करण्यात आलेला आहे. त्यानिधीमधून सदर 
संस्थेकरिता गंभीर व अति गंभीर रुग्णाकरिता यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


विभागाच्या नियंत्रणाखालील सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनातंर्गत 
डॉशंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय . व रुग्णालय नांदेड ,या संस्थेकरीता एकूण 
रुपये १९,००,००,०००/- (रुपये एकोणवीस कोटी फक्त (सर्व करांसहित इतक्या किंमतीची गंभीर 
व अति गंभीर रुग्णाकरिता यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री स्थापित करण्यासाठी संचालनालयाने 
प्रस्तावित केले आहे. 


AIR निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१४३/प्रशा-१ 


जत ड्‌ प्रति नग एकुण किंमत 

अ यंत्रसामुगी त्यां धनसामुग्रीचे ara नग का 

तं यंत्रसामुगी व साधनसामुग्रीचे नाव सख्या उपकरण किमत 

: सख्या AS 

कोड 

rad C.T Scan Machine [sae १०९९८ ८००००००० ८००००००० 

२ | Anaesthesia Work Station With ८ ११०६४ ३५००००० २८०००००० 

३ | O.T. Table High End षु १०७५७ २०००००० १००००००० 
AdvanCed Oprative 

© | Laparoscopy and Hysteroscopy ia! या २००००००० २००००००० 
Set (karlstorz) 
LED Dual Combination O.T. 

4 | Light with High Definition २ ११७८६ २०००००० ४०००००० 
Camera 

६ | NST Machine 8 ११४८२ २००००० ८००००० 
cautery machine with vessel 

9 8 १००४० ९००००० ३६००००० 
sealing system 
Cryocautery system 8 30000 920000 
Colposcopy शिया po | 9400000 9400000 

| ao | Laparoscopy Simulator Unit Ea po | 42% C0000 428 C0000 
Smart Phone Base Heart Fatal 

an tay] = 3200000 ३२००००० 
Monitor 

92 | Ophthalmic Slit Lamp [3 ae | 99240 ५००००० ५००००० 

१३ | USG Machine पिव १०९९० | ८०,००,००० ८०००००० 

48 | Operating Micro Scope [Pas FI 99302 ७०००००० ७०००००० 

१५ | Bronchoscope (Medium End) किता १०८१६ ३०००००० ३०००००० 
Phototherapy - NB-UVB 

१६ रि १११९३ १०००००० १०००००० 
chamber 
Dual Frequency cautery (High 

१७ प eueney caliony (तीव षि १११७७६ ८००००० ८००००० 
End) 

एकूण १९०००००००/- 


उपरोक्त संस्थेकरीता उक्त नमूद यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्याकरीता या 
शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अटी :- 
१) सदर प्रशासकीय मान्यता संस्थेकडील जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत उपलब्ध असलेल्या / 
होणाऱ्या निधीतून प्रदान करण्यात येत आहे. तथापि, सदर यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यासाठी 
प्रथमत: संबधित जिल्हाधिकारी यांची मान्यता घेण्यात यावी. 


२) सदर यंत्रसामुग्री खरेदी या विभागाचे शासनपत्र क्र. जिवायो-२०२२/प्र.क्र.५९/प्रशा-१ 
दिनांक १५.०३.२०२२ नुसार करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१४३/प्रशा-१ 


३) सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषांगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावेत. सदर दर हे बाजारभावापेक्षा कमी असल्याबाबत 
आणि संबंधित पुरवठादाराने याबाबींचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबतची खातरजमा आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित 
अधिष्ठाता यांनी करावी. 


५) सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


६) सदर यंत्रसामुग्रीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार साधनपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्‍त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी प्रमाणित 
करावे. 


७) प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा wader इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खात्री करावी. 


८) सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या SAAS मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


९) उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 


qo) उपरोक्त SATA एकाच महाविद्यालयात दुबार खरेदी (द्विरुक्ती) होणार नाही याची 
खात्री आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण यांनी करावी. 


२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक : एस-५३ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
११० - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
०५ - विषम चिकित्सा 
(००) (३७ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० २३११) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


DIR निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१४३/प्रशा-१ 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१४१४००११३५१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA SHETTY 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


SUDHIR JAYA ® ies 
SHETTY =| Seman 


=SUD} 


ICAL EDUCATION AND DRUGS 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
2) जिल्हाधिकारी, जिल्हा नांदेड 
३) महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
४) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
५) अधिष्ठाता, डॉशंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय . व रुग्णालय नांदेड , 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड 
(9) निवडनस्ती (प्रश्‍ा-१) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


